शालेय मुलांमधील दृष्टीदोष निवारणासाठी त्यांना 
मोफत चष्मे पुरविण्यासाठी २२३५०४५७ या 
लेखाशिर्षातून रु.१५०.०० लक्ष वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरबीएसके -३७२४/प्र.क्र.६७/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ०४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ दि.१२/०४/२०२३ 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.आरबीएसके-३७२०/प्र.क्र.३८/२०२०/ 
आरोग्य -७, दि.२३/७/२०२१ 
३) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, पुणे यांचे 
क्र.राकुकका/आरबीएसके/कक्ष-१५क/न.क्र.५४०अ /निधी वर्ग करणेबाबत/२८६५-६८/२४, 
दि.१०.०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील 
दृष्टीदोष निवारणासाठी त्या मुलांची नेत्र तपासणी करुन दृष्टीदोषाचे वेळीच निदान करुन त्यांना योग्य 
ते चष्मे मोफत उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांच्या शालेय गतिविधींमध्ये कोणतीही बाधा येणार नाही. त्या 
दृष्टीने राज्यातील शासकीय व निमशासकीय ८५७५३ शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी करुन 
शास्त्रीय पध्दतीने प्रमाणित केल्यानुसार त्यांना आवश्‍यकतेनुसार मोफत चष्मे पुरविण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला असून सदर कार्यक्रम हा राज्य शासनाची नवीन योजना म्हणून राबविण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.१५०.०० लक्ष 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अनुदान वितरणास तसेच, निधी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने 
सदर निधी वितरीत करुन तो महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यास व चष्मे 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील 
दृष्टीदोष निवारणासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीतून (General) सन 


शासन निर्णय क्रमांकः .आरबीएसके-३७२४/प्र.क्र.६७/आ-७ 


२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२३५०७०४५७ मधून रु. १५०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास तसेच, चष्मे खरेदी करण्यास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त अनुदान वितरणासाठी शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य 
प्रशासकीय अधिकारी (कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य), पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, (कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय 
आरोग्य), पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च 
करण्यासाठी सदर रक्कम नियमाप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडे वर्ग 
करावी. 

३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालील प्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०२२-२३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 


अर्थसंकल्पीय तरतुद | मागणी रक्‍कम 
सन २०२२-२३ (राज्य हिस्सा) 


ति लेखाशिर्ष 


आर-१ 
२२३५ - सामाजिक सुरक्षा आणि 
कल्याण; ०२- समाज कल्याण, 
१०२-बाल कल्याण, 

०२-शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य 
| तपासणी १५०.०० १५०.०० 
(०२) (०१)-दुर्बल दृष्टी सुधारण्यासाठी 
शालेय विद्यार्थ्यांना विनामूल्य चष्मा 
प्रदान करणे 

३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष - २२३५०४५७ 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र. ९ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पुर्तता केळी असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले 
असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक १२ 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः .आरबीएसके-३७२४/प्र.क्र.६७/आ-७ 


एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पुर्तता झाळी 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/ विनियम, 
दिनांक 92.09.2023 मधील अटी व शातींच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक 24 एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सरदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 


२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवड्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


७. Wer शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९१/व्यय-१३ 


दि.०२/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


an सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७१४२८३९६७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ F N D RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b51 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a480 


V | गा H A | 5881cbcea84410a43526338ca5896F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 
K U D A | F 5, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 


Date: 2024.03.05 11:36:28 +05'30' 


(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः .आरबीएसके-३७२४/प्र.क्र.६७/आ-७ 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 
५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६. अति. संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 

७. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प)/व्यय-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१३.निवडनस्ती (आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


